मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप 
आयुक्त (व.श्रे) या संवर्गाची दि. ०१. ०१. 
२०२०, दि.०१.०१.२०२१ व दि. ०१.०१.२०२२ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा:- १. शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-१०१८ / प्र.क्र.२१९/परि-४, दि. २७.०६.२०१९. 
२. शासन परिपत्रक क्र. एमव्हीडी-१०१८ / प्र.क्र.२१९/परि-४, दि. १६.०१.२०२० . 


शासन परिपत्रक:- 
उपनिर्दिष्ट क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये मोटार वाहन विभागातील परिवहन उप 
आयुक्‍त (व.श्रे), गट-अ संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. त्याच्या आधारे उपनिर्दिष्ट H.2 येथील शासन परिपत्रकान्वये 
परिवहन उप आयुक्‍त (4.91), गट-अ संवर्गातील अधिका-यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. आता परिवहन उप आयुक्त (व.श्रे) या सवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१.०१.२०२०, दि. 
०१.०१.२०२१ व दि. ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार आता सदर ज्येष्ठतासूची तयार करतांना विचारात 
घेतलेल्या बाबी सोबत जोडलेल्या " परिशिष्ट-अ " प्रमाणे असून त्या आधारे सदरची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ठ "ब" नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत ज्येष्ठतासुची ही तात्पुरत्या स्वरुपातील आहे. 


४. परिवहन आयुक्त यांना विनंती आहे की, सदर परिपत्रकासोबतच्या ज्येष्ठतासूचीत 
समाविष्ट असलेल्या व कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधित अधिका-यांच्या निदर्ठानास आणावी. 


५. सदर ज्येष्ठता सूचीबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत पंधरा दिवसाच्या आत 
परिवहन आयुक्‍त तसेच शासनाकडे आपले निवेदन सादर करावे. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या 
निवेदनांवर विचार करण्यात येणार नाही. 


६. ज्येष्ठता सूचीतील कार्यरत अधिका-यांनी ज्येष्ठतासूचीची प्रत शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन प्राप्त करून घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०९०२१५२८५१९०२९ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by LANGHI BHARAT R 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=adedcaf1e22746fc379c4d04972c090c93ed25575 1866f45 
a6b130031dd33559, 


pseudonym=B292261 2E606733B 1 ABC8BE253ADA57B2D4704C4, 
serialNumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B38740 
3911C9F82C1EBF9BE2AB089, cn=LANGHI BHARAT R 


Date: 2022.09.02 15:33:27 +05'30' 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- संबंधित परिवहन उप आयुक्त (व.श्रे) (परिवहन आयुक्‍त यांचेमार्फत) 


प्रत- १. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. निवडनस्ती परिवहन-४ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 


परिशिष्ठ-अ 


अ) अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाली सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
संवर्गात यापुर्वी देण्यात आलेल्या मानीव दिनांकाची तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात 
आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार मानीव दिनांकाची प्रकरणे तपासण्याची व सेवा 
ज्येष्ठतासूच्यांचे पुनर्विलोकन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यानुसार यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता याद्या सुधारीत करण्याची 
कार्यवाही स्वतंत्र्यरित्या करण्यात येईल. तसेच मानीव दिनांक देय होणा-या अधिका-यांची उप 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / परिवहन उप आयुक्त (व.श्रे.) 
पदावरील ज्येष्ठताक्रम बदलल्यास उक्त संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या सुद्धा स्वतंत्र्यरित्या प्रसिद्ध 
करण्यात येतील. 


आ) परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे.) संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
व दि. ०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध झालेळी असून सदर 
ज्येष्ठतासूचीबाबत कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण चाळू अथवा प्रलंबित नाही. यास्तव सदरची 
ज्येष्ठतासूची पुढील तात्पुरत्या सेवाज्येष्ठता सूचीकरीता आधारभूत मानण्यात आलेले आहे. 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKEKKKERERKERKKRRERAERRERKAK 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 


परिशिष्ट-ब 
परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे. संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी. 


अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग (नियुक्‍ती | जन्मदिनांक । परिवहन उप । नियुक्तीचा |। विभागीय परीक्षा ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
अ. नंतर बदलला आयुक्त (व.श्रे) | मार्ग दिनांक / | दिनांक 
क्र. असल्यास पदावरील (सरळसेवा/ मानीव 
त्याचा दिनांक) पदोन्नती दिनांक | पदोन्नती/ दिनांक 
अति Rea 
संवर्ग कक्ष व 
इतर) 
उत्तीर्ण सूट दिनांक 
दिनांक 
वि २ ३ 1 ae | 4 & | ८ ९ pe ० =a q 
१ | at. ot. ना. भालचंद्र खुला २४.०९.१९६२ । ०१.०८.२०१३ पदोन्नती गैरलागू गैरलागू ३०.०९.२०२० 
२ श्री. राजेद्र हरी कदम अ.जा. ०३.०७.१९६२ । ३१.०८.२०१७ पदोन्नती गैरलागू गैरलागू ३१.०७.२०२० 
3 | श्री. गोविद रतन सैंदाणे अ.ज. १३.०२.१९६१ | ३१.०८.२०१७ पदोन्नती गैरलागू गैरलागू २८.०२.२०१९ | सेवानिवृत्त 
४ [at जितेंद्र बाबुराव खुला ११.०९.१९६६ |०८.०३.२०१९ पदोन्नती गैरलागू गैरलागू ३०.०९.२०२४ 
पाटील 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 


परिशिष्ट-ब 


परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे. संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी. 


अधिकाऱ्यांचे नाव । प्रवर्ग । जन्मदिनांक । परिवहन उप | नियुक्तीचा | विभागीय परीक्षा ज्येष्ठता । सेवानिवृत्तीचा । अभिप्राय 
अ. (नियुक्ती आयुक्त (व.श्रे) | मार्ग दिनांक / | दिनांक 
क्र. नंतर पदावरील (सरळसेवा/ मानीव 
बदलला पदोन्नती पदोन्नती/ दिनांक 
असल्या दिनांक अति रिक्‍त 
स त्याचा संवर्ग कक्ष व 
दिनांक) इतर) 
उत्तीर्ण सूट 
दिनांक दिनांक 
ca 2 ३ ee ce ५ ६ | ७ | ८ ९. | १ | ११ | 
।१_ | श्री. अ. ना. भालचंद्र खुला । 28.08.9862 | 09.02.2093 । पदोन्नती  ।गैरलागू गैरलागू ३०.०९.२०२० । सेवानिवृत्त 
२ श्री. राजेंद्र हरी कदम अ.जा. । ०३.०७.१९६२ | ३१.०८.२०१७ | पदोन्नती  । गैरलागू  । गैरलागू ३१.०७.२०२० | सेवानिवृत्त 
3 श्री. जितेंद्र बाबुराव पाटील | खुला  ।११.०९.१९६६ ।०८.०३.२०१९ । पदोन्नती  ।गैरलागू गैरलागू ३०.०९.२०२४ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१९/परि-४, 


परिशिष्ट-ब 
परिवहन उप आयुक्‍त (व.श्रे) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2022 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी. 


अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग जन्मदिनांक । परिवहन उप | नियुक्तीचा विभागीय परीक्षा ज्येष्ठता | सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
(नियुक्‍ती आयुक्त (व.श्रे) | मार्ग दिनांक / | दिनांक 
नंतर पदावरील (सरळसेवा/ मानीव 
बदलला पदोन्नती पदोन्नती/ दिनांक 
असल्यास दिनांक अति रिक्त 
त्याचा संवर्ग कक्ष व 
दिनांक) इतर) 
उत्तीर्ण सूट 
दिनांक दिनांक 
ae 2 3 ee ५ ६ शिया ८ ९ I eae | ० शि ae १ 
fo | श्री. जितेंद्र बाबुराव पाटील | खुला ११.०९.१९६६ ।०८.०३.२०१९ | पदोन्नती  ।गैरलागू | गैरलागू ३०.०९.२०२४ 
२ श्री. दिनकर ना. मनवर अ.जा. ३०.०७.१९६५ | १९.०१.२०२१ । पदोन्नती गैरलागू | गैरलागू ३१.०७.२०२३ 
३ श्री. लक्ष्मण आनंदराव दराडे | भ.ज.(ड) | १५.११.१९६३ ।१८.०६.२०२१ | पदोन्नती गैरलागू । गैरलागू ३०.१०.२०२१ | सेवानिवृत्त 
४ श्री. अभय दुर्गादास देशपांडे | खुला ०२.०२.१९६५ । १८.०६.२०२१ | पदोन्नती गैरलागू । गैरलागू २८.०२.२०२३ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


